सन 2092-2098 मधील कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती, सोलापूरमध्ये कांदा विक्री 
केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रलंबित कांदा 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व TAT विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- पूरक- २०२१/प्र.क.११५/२४ स 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : - १६ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स.दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स. दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ व 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१६, 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस २०१८/प्र.क्र.३६७/२४ रा. दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-२०१८/प्र.क्र.३६७/२४ स. दिनांक ८ मार्च, २०१९ 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- पुरक २०१९/प्र.क्र.२९/१७ स. दिनांक १० जुले, २०१९ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:-पूरक-२०१९/प्र.क्र.9७१/२४ स. दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस २०१९/प्र.क्र.१२६/२४ स. दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- पुरक-२०१९/प्र.क्र.१०८/१७ स. दिनांक ०४ जानेवारी, २०२० 
९) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- MIT २०२०/प्र.क.७१/२४ स, दिनांक १६ जून, २०२० 
१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक :- पणन- १३ / कां. अ. २०१८-१९/पु. मा. /वाशिम, चंद्रपूर, सोलापूर / 
२०१९, दिनांक १३ डिसेंबर, २०१९ 
११) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- पूरक- २०२१/प्र.क.११५ /२४ स, दिनांक :- १ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पूरक- २०२१/प्र.क.११५/२४स 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

“कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान” या योजनेतंर्गत सन २०१८-१९ मध्ये कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, सोलापूरमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शहोतकऱ्यांचे प्रलंबित कांदा अनुदान रुपये २,६४,६०,००० 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी, चौसष्ट लाख, साठ हजार Had) वितरित करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक ११ 
वरील दिनांक 9/99/2022 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये २0) पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


२() सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात या योजनेंतर्गत होणारे खर्च खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावेत:- 
मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५ सहकार 
१०७ सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 
(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 
(०१)(०८) कांदा उत्पादक ]ोतकऱ्यांना अर्थसहाय्य दत्तमत (योजनेतर) (२४२५ १४२१) 
३३ अर्थसहाय्य 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१११६१७०९०२२९०२ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SUNANDA MOHANRAO ; 
GHADYALE ; 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


|. मा. मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
॥. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
॥. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
॥/. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
V. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
Vi. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 
Vil. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
१॥. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
Ix. विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः WH- २०२१/प्र.क.११५/२४ A 


>. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर 
XI. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ) , मुंबई/नागपूर, 
XII. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
>॥. लेखा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
XIV. अवर सचिव (१७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
XV. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व TANT विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


